उप संचालक (माहिती), गट-अ (वरिष्ठ) या 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/१४६/प्र.क्र. २५/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०२१ 
शासन निर्णय :- 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जिल्हा माहिती 
अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / जनसंपर्क अधिकारी, गट अ (कनिष्ठ) (वेतन श्रेणी एस- १८ : ४९१००- 
१५५८००) या पदावरुन उप संचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) (वेतन श्रेणी एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या 
पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती / तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतर 
रकाना (४ येथे त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ पदोन्नतीच्या कोटयावरील ३ पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीचे विवरणपत्र 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | जात प्रवर्ग सध्याचे कार्यरत पद पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. ठिकाण 
| 9 | Q 3 3 ४ 
। डा. सुरेखा मुळे खुला । वरिष्ठ सहायक संचाळक (माहिती) | उपसंचालक (माहिती) 
या संवर्गातून (तात्पुरत्या तदर्थ प्रपत्र बढती - 
पदोन्नतीने उपसंचालक (माहिती) या | मा. मुख्यमंत्री कार्यालय 
प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त पदावर या पदावर 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत) 
२ श्री. ज्ञाना. इगवे भ.ज. (ब.) । वरिष्ठ उपसंपादक, मुंबई उपसंचालक (माहिती), 
नाशिक 
३ | ST. संभाजी खराट इ.मा.व. । वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), | उपसंचालक (माहिती), 
मुंबई कोल्हापूर 
बो पदोन्नतीच्या कोटयावरील १ पदावर तदर्थ पदोन्नतीचे विवरणपत्र 
अ. । अधिकाऱ्याचे नाव | जात प्रवर्ग सध्याचे कार्यरत पद पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. ठिकाण 
fe | २ ३ ३ ४ 
षि डा. पु.द. पाटोदकर खुला | वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), | उपसंचालक (माहिती), 
मुंबई पुणे 


२. डॉ. सुरेखा मुळे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी 
व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील निमय vo, परिशिष्ट -२, अट क्र. १८ 
नुसार तात्पुरत्या स्वरुपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा 
कालावधी हा आदेझाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहिल. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी मूळ विभागात हजर 
होणे आवश्‍यक राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/१४६/प्र.क्र. २५/३४-अ, 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६ / 
२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग का. १६-ब यांच्या 
शासन निर्णय दि. ७.५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.५.२००४ 
च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून भरण्यात येत आहे. 


४. सदर अधिकाऱ्यांना उप संचाळक (माहिती) या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे.- 


अटीव शार्ती :- 
१) गोपनीय अभिलेखाच्या आधारे सदर अधिकार्‍यांचे अधिक्रमण प्रस्ताविलेळे नाही. सदर 
अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकडी प्रस्तावित अथवा प्रलंबित नाही. 


२) शासन निर्णय दिनांक ०१/०८/२०१९ मधील विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या सर्व निकषांची पूर्तता 
केलेली असून त्या आधारे उमेदवारांची पात्रता तपासण्यात आली आहे. 


३) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी उप 
संचाळक (माहिती), संवर्गात Rat पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम 
अधिकाऱ्यांला पदावनत करण्याच्या अधीन सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 


४) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 
आली आहे. 

५) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


६) सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ व विशेष अनुमती याचिका क्र. २५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र. 
२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

७) सदर पदोन्नती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या Re fafa (स्टॅम्प) 
क्र.१०८७६/२०२१ व Re पिटिठान (स्टॅम्प) क्र. १०८७८/२०२१ यामधील आय.ए. (स्टॅम्प) क्र. 
१०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच रिट पिटिशान (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

८) प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने किंवा 
प्रतिनियुक्‍्तीवरील उमेदवार परत येतील यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत राहिल. दरम्यानच्या 
काळात प्रतिनियुक्‍तीवरील उमेदवार परत आल्यास तदर्थ पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांस 
पदावनत करण्यात येईल. सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधित 
अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. 

५. वरिल अधिकाऱ्यांना इतर कोणत्याही आदेशांची वाट न पाहता त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात यावे. तसेच त्यांनी नवीन पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर 
त्याबाबतचा अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/१४६/प्र.क्र. २५/३४-अ, 


६. वरील अधिकारी यांनी पदोन्नतीचे पद ग्रहण केल्यापासून १ महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा विकल्प 
द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधीळ नियम क्र. ११ (१) (Y अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 

9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९०७११३४५२५३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPALI PATHAK 


DEEPALI PATHAK =: 


(दीपाली पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (मा. व ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर (२ प्रती), 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व परिक्षा), मुंबई / नागपूर (२ प्रती), 
संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

. संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, नागपूर, 

१०. संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, औरंगाबाद, 

११. सर्व उप संचालक (माहिती), 

१२. उप संचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, कोल्हापूर व नाशिक, 

१५. आहरण व संवितरण अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. संबंधित अधिकारी (मावज मार्फत), 

१७. निवडनस्ती (का.३४-ओ). 


Cc 40 A -O 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


